तांत्रिक अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी हापूर 
प्रशिक्षित पात्र व इच्छुक अधिका-यांची 
दिनांक १/१/२०१९, दिनांक १/१/२०२०, 
दिनांक १/१/२०२१ व दिनांक १/१/२०२२ ची 
स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा:- शासन परिपत्रक, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक : 
ज्येष्ठता- २१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५, दिनांक ३० जून, २०२२ 

परिपत्रक :- 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त संचालक, नागरी पुरवठा, 
मुंबई यांच्या व पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालयातील अधिक्षक व मुख्य निरीक्षण अधिकारी, विभागीय 
कार्यालयातील विभागीय गोदाम निरीक्षक व जिल्हा कार्यालयातील निरीक्षण अधिकारी, 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील नायब तहसिलदार या पदावरील, हापूर येथील प्रशिक्षण 
यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचा-यांची तांत्रिक अधिकारी या पदावर पदोन्नतीसाठी दिनांक 
१/१/२०१९, दिनांक 9/9/2020, दिनांक १/१/२०२१ व दिनांक 9/9/2022 ची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती ज्येष्ठता यादी संदर्भाधीन दिनांक ३० जून, २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. 


2. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीबाबत प्राप्त झालेले आक्षेप विचारात घेऊन दिनांक 
१/१/२०१९, दिनांक १/१/२०२०, दिनांक १/१/२०२१ व दिनांक १/१/२०२२ रोजीची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता यादी अनुक्रमे विवरणपत्र -१, विवरणपत्र-२, विवरणपत्र-३ व 
विवरणपत्र-४ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीवर प्राप्त झालेले सर्व 
आक्षेप विचारात घेण्यात आले. सदरचे आक्षेप व त्यावरील अभिप्राय सोबतच्या विवरणपत्र -५ मध्ये 
नमूद केलेले आहेत. श्रीमती अर्चना वासुदेवराव निमजे, निरीक्षण अधिकारी यांचे नाव 
दि.३०/०६/२०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतायादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


तथापि, या संदर्भात त्यांच्या हापूर प्रशिक्षणाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी केली असता, त्यांचे 
प्रमाणपत्र दि.१३/०५/२०१९ रोजीचे असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा 
दि.०१/०१/२०१९ रोजीच्या स्थितीनुसार अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीत समावेश केलेला नाही. परंतू, 
त्यांच्या प्रमाणपत्राचा वितरित केल्याचा दिनांक विचारात घेऊन दि.०१/०१/२०२० ते 
दि.०१/०१/२०२२ पर्यंतच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये त्यांचे नाव अ.क्र. १३ वर समाविष्ट 
करण्यात आले आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेली रिट याचिका क्र.३९२३/२०२१ व महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेल्या मुळ अर्ज क्र.६४८/२०२२ अद्याप प्रलंबित 
आहेत. त्यामुळे सदरची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी मा. उच्च न्यायालय व मा. न्यायाधिकरणांच्या 
तसेच यासंदर्भात मा. न्यायालयाकडे अन्य प्रकरणे दाखल झाली असल्यास त्यावरील निर्णयांच्या 
अधीन राहील. सदरील ज्येष्ठता यादीमध्ये मा. न्यायालयाचे निर्णयानुसार फेरबदल होऊ शकेल, ही 
बाब सर्व संबंधितांचे निदर्शनास आणण्यात येत आहे. 


8. सर्व विभागीय आयुक्‍त, संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, 
मुंबई व संचालनालय नागरी पुरवठा (गो/वा) मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम 
ज्येष्ठता सूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच आपल्या अधिपत्याखालील सर्व 
संबंधित अधिका-यांना ज्येष्ठता सूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१०२७१५५५५३१८०६ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 
DESHMUKH 
Date: 2022.10.27 16:00:38 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त. 
२. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 
३. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


४. उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

५. उप संचालक, संचालनालय नागरी पुरवठा (गो/वा) मुंबई. 

६. सर्व अधिकारी/कर्मचारी (संबंधित उप आयुक्‍त( पुरवठा) यांच्यामार्फत). 
निवडनस्ती-ना.पु.१५. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता -२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५, दि. २७ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -१ 
तांत्रिक अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी हापूर प्रशिक्षित पात्र व इच्छुक अधिकारी/कर्मचा-यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता 
यादी 
ज्येष्ठता | कर्मचा-याचे नाव व पदनाम । कार्यालय जन्मतारीख  । प्रवर्ग | रकाना क्र. २ येथे  सेवानिवृत्तीचा | तांत्रिक शरा 
sa नमूद पदावर | दिनांक अधिकारी 
प्रत्यक्ष Vy पदाकरीता 
दिनांक इच्छुकता 
दर्शविलेले 
वर्ष 
fa |२ 3 ¥ 4 ६ 9 ८ ९ 
haa श्री.प्र.म.खरात, अधीक्षक उप संचालक, | १२/०९/१९६७ । अ.जा. | १०/०५/२०११ । ३०/९/२०२५ सन २०१२ । पदोन्नती 
नागरी पुरवठा नाकारली. 
२. । श्री.शामसुंदर  संतुकराव | तहसिल कार्यालय, ३०/०६/१९६४ | ad १६/०८/२०१४ । ३०/०६/२०२२ । २०१४ 
रामदासी, नायब | उस्मानाबाद धारण 
तहसिलदार, निवडणुक 
३. | श्री.रा.भा.केदारे, पुरवठा आयुक्‍त, | ०५/०९/१९६७ | अ.जा. | १८/०२/२०१५ _। ३०/०९/२०२५ | २०१७ 
अधीक्षक मुंबई यांचे 
कार्यालय 
४. । श्री.विनोद नारायणराव काळे, | तहसिल ३०/१०/१९७५ | इ.मा.व. | २२/१२/२०१६ । ३१/१०/२०३३ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी कार्यालय, अर्जुनी 
मोरगाव, गोंदिया 
4 | श्री.निनाद अशोकराव लांडे, |अ परिमंडळ | ३०/०६/१९८३ | इ.मा.व | २२/१२/२०१६ । ३०/०६/२०४१ । २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी कार्यालय, नागपूर 
६ श्री.राजेश नरसिगराव | तहसिल ०५/०७/१९८२ | अ.ज. । २२/१२/२०१६ | ३१/०७/२०४० _। २०२२ 
पुंजाल, कार्यालय, देवळी, 
निरीक्षण अधिकारी वर्धा 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


७ श्री.संतोष मन्मथ सरडे, | उप आयुक्‍त | १९/०६/१९७७ | SALA. | ०१/०९/२०१८ | ३०/०६/२०३५ । २०२२ 
विभागीय गोदाम निरीक्षक कार्यालय, 
(पुरवठा), पुणे 
८ श्री.गजानन नंदकिशोर | तहसिल १०/०८/१९८५ । इ.मा.व. | १९/०९/२०१९ । ३१/०८/२०४३ | २०२२ 
टेकाळे, निरीक्षण अधिकारी | कार्यालय, मेहकर, 
बुलढाणा 
९ श्रीम.अर्चना स.भगत, | तहसिल कार्यालय, ११/०३/१९८७ | अ.जाती | ०३/११/२०१८ । ३१/०३/२०४५ । २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी बाळापूर, जि. वैध 
अकोला 
7 श्री.सचिन ज्ञानोबा काळे, | जिल्हा पुरवठा] ०८/०५/१९८६ | खुला  । १९/०९/२०१९ | ३१/०५/२०४४ । २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
7 श्री.संदीप लक्ष्मणराव जाधव, | जिल्हा पुरवठा] ११/०९/१९८७ | खुला १९/०९/२०१९ । ३०/०९/२०४५ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
92. श्री.रो.रा.माळकर, अधीक्षक । पुरवठा आयुक्‍त | २२/०९/१९७८ | खुला ०२/११/२०२० । ३०/०९/२०३६ । २०२२ 
कार्यालय, मुंबई 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 


DESHMUKH 


Date: 2022.10.27 16:00:55 +05'30" 
(गजानन रा. देशमुख) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता -२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५, दि. २७ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -२ 
तांत्रिक अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी हापूर प्रशिक्षित पात्र व इच्छुक अधिकारी/कर्मचा-यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता 
यादी 
ज्येष्ठता | कर्मचा-याचे नाव व पदनाम । कार्यालय जन्मतारीख  । प्रवर्ग  । रकाना क्र. २ येथे | सेवानिवृत्तीचा | तांत्रिक शरा 
पि नमूद पदावर | दिनांक अधिकारी 
प्रत्यक्ष Vy पदाकरीता 
दिनांक इच्छुकता 
दर्शविलेले वर्ष 
fa | २ ३ 8 पु द 9 ८ ९ 
ia श्री.प्र.म.खरात, अधीक्षक उप संचालक, | १२/०९/१९६७ | अ.जा. | १०/०५/२०११ । ३०/९/२०२५ | सन २०१२ पदोन्नती 
नागरी पुरवठा नाकारली. 
२. । श्री.शामसुंदर  संतुकराव | तहसिल कार्यालय, ३०/०६/१९६४ ।सर्व १६/०८/२०१४ । ३०/०६/२०२२ | २०१४ 
रामदासी, नायब | उस्मानाबाद धारण 
तहसिलदार, निवडणुक 
३. | श्री.रा.भा.केदारे, पुरवठा आयुक्त, | ०५/०९/१९६७ | अ.जा. | १८/०२/२०१५ । ३०/०९/२०२५ | २०१७ 
अधीक्षक मुंबई यांचे 
कार्यालय 
४. | श्री.विनोद नारायणराव काळे, | अजुंनी मोरगाव, | ३०/१०/१९७५ | इ.मा.व. | २२/१२/२०१६ । ३१/१०/२०३३ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी गोंदिया 
4 | श्री.निनाद अशोकराव लांडे, |अ परिमंडळ | ३०/०६/१९८३ | इ.मा.व | २२/१२/२०१६ । ३०/०६/२०४१ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी कार्यालय, नागपूर 
६ श्री.राजेश नरसिंगराव | देवळी, वर्धा ०५/०७/१९८२ | अ.ज.  । २२/१२/२०१६ | ३१/०७/२०४० | २०२२ 
पुंजाल, निरीक्षण अधिकारी 
७  । श्री.संतोष मन्मथ सरडे, | उप आयुक्त | १९/०६/१९७७ | इ.मा.व. | ०१/०९/२०१८ |। ३०/०६/२०३५ । २०२२ 
विभागीय गोदाम निरीक्षक  ।कार्यालय, 
(पुरवठा), पुणे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


८ श्री.गजानन नंदकिशोर | तहसिल १०/०८/१९८५ । इ.मा.व. | १९/०९/२०१९ । ३१/०८/२०४३ | २०२२ 
टेकाळे, निरीक्षण अधिकारी कार्यालय, मेहकर, 
बुलढाणा 
९ श्रीम.अर्चना स.भगत, | तहसिल कार्यालय, ११/०३/१९८७ | अ.जाती | ०३/११/२०१८ । ३१/०३/२०४५ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी बाळापूर, जि. वैध 
अकोला 
7 श्री.सचिन ज्ञानोबा काळे, | जिल्हा पुरवठा] ०८/०५/१९८६ | खुला  । १९/०९/२०१९ | ३१/०५/२०४४ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
7 श्री.संदीप लक्ष्मणराव जाधव, | जिल्हा पुरवठा] ११/०९/१९८७ | खुला १९/०९/२०१९ । ३०/०९/२०४५ । २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
१२  श्री.रो.रा.माळकर, अधीक्षक । पुरवठा आयुक्‍त | २२/०९/१९७८ | खुला | ०२/११/२०२० । ३०/०९/२०३६ | २०२२ 
कार्यालय, मुंबई 
१३ | अर्चना वासुदेवराव निमजे, । अन्नधान्य वितरण | ११/०९/१९७८ | खुला २२/१२/२०१६ । ३०/०९/२०३६ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 


कार्यालय, नागपूर 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 


DESHMUKH 


Date: 2022.10.27 16:01:10 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता -२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५, दि. २७ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -३ 
तांत्रिक अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी हापूर प्रशिक्षित पात्र व इच्छुक अधिकारी/कर्मचा-यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता 
यादी 
ज्येष्ठता | कर्मचा-याचे नाव व पदनाम । कार्यालय जन्मतारीख  । प्रवर्ग । रकाना क्र. २ येथे  सेवानिवृत्तीचा | तांत्रिक शरा 
2 नमूद पदावर | दिनांक अधिकारी 
प्रत्यक्ष Vy पदाकरीता 
दिनांक इच्छुकता 
दर्शविलेले वर्ष 
fa | २ ३ 8 पु द 9 ८ ९ 
ia श्री.प्र.म.खरात, अधीक्षक उप संचालक, | १२/०९/१९६७ | अ.जा. | १०/०५/२०११ । ३०/९/२०२५ । सन २०१२ पदोन्नती 
नागरी पुरवठा नाकारली. 
२. । श्री.शामसुंदर  संतुकराव | तहसिल कार्यालय, ३०/०६/१९६४ ।सर्व १६/०८/२०१४ । ३०/०६/२०२२ | २०१४ 
रामदासी, नायब | उस्मानाबाद धारण 
तहसिलदार, निवडणुक 
३. | श्री.रा.भा.केदारे, पुरवठा आयुक्त, | ०५/०९/१९६७ | अ.जा. | १८/०२/२०१५ । ३०/०९/२०२५ | २०१७ 
अधीक्षक मुंबई यांचे 
कार्यालय 
४. | श्री.विनोद नारायणराव काळे, | अजुंनी मोरगाव, | ३०/१०/१९७५ | इ.मा.व. | २२/१२/२०१६ | ३१/१०/२०३३ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी गोंदिया 
4 | श्री.निनाद अशोकराव लांडे, |अ परिमंडळ | ३०/०६/१९८३ | इ.मा.व | २२/१२/२०१६ । ३०/०६/२०४१ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी कार्यालय, नागपूर 
६ श्री.राजेश नरसिंगराव | देवळी, वर्धा ०५/०७/१९८२ | अ.ज. | २२/१२/२०१६ । ३१/०७/२०४० | २०२२ 
पुंजाल, निरीक्षण अधिकारी 
७  । श्री.संतोष मन्मथ सरडे, | उप आयुक्त | १९/०६/१९७७ । इ.मा.व. | ०१/०९/२०१८ । ३०/०६/२०३५ | २०२२ 
विभागीय गोदाम निरीक्षक  ।कार्यालय, 
(पुरवठा), पुणे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


८ श्री.गजानन नंदकिशोर | तहसिल १०/०८/१९८५ । इ.मा.व. | १९/०९/२०१९ । ३१/०८/२०४३ | २०२२ 
टेकाळे, निरीक्षण अधिकारी | कार्यालय, मेहकर, 
बुलढाणा 
९ श्रीम.अर्चना स.भगत, | तहसिल कार्यालय, ११/०३/१९८७ | अ.जाती | ०३/११/२०१८ । ३१/०३/२०४५ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी बाळापूर, जि. वैध 
अकोला 
7 श्री.सचिन ज्ञानोबा काळे, | जिल्हा पुरवठा] ०८/०५/१९८६ | खुला  । १९/०९/२०१९ । ३१/०५/२०४४ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
7 श्री.संदीप लक्ष्मणराव जाधव, | जिल्हा पुरवठा] ११/०९/१९८७ | खुला १९/०९/२०१९ । ३०/०९/२०४५ | 2022 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
92 श्री.रो.रा.माळकर, अधीक्षक । पुरवठा आयुक्त | २२/०९/१९७८ | खुला | ०२/११/२०२० । ३०/०९/२०३६ | 2022 
कार्यालय, मुंबई 
१३ | अर्चना वासुदेवराव निमजे, । अन्नधान्य वितरण | ११/०९/१९७८ | खुला २२/१२/२०१६ । ३०/०९/२०३६ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, नागपूर 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 


DESHMUKH 


Date: 2022.10.27 16:01:24 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता -२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५, दि. २७ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -४ 
तांत्रिक अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी हापूर प्रशिक्षित पात्र व इच्छुक अधिकारी/कर्मचा-यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता 
यादी 
ज्येष्ठता | कर्मचा-याचे नाव व पदनाम । कार्यालय जन्मतारीख  । प्रवर्ग  । रकाना क्र. २ येथे  सेवानिवृत्तीचा | तांत्रिक शरा 
i नमूद पदावर | दिनांक अधिकारी 
प्रत्यक्ष Vy पदाकरीता 
दिनांक इच्छुकता 
दर्शविलेले वर्ष 
fa | २ ३ 8 पु द 9 ८ ९ 
ia श्री.प्र.म.खरात, अधीक्षक उप संचालक, | १२/०९/१९६७ | अ.जा. | १०/०५/२०११ । ३०/९/२०२५ । सन २०१२ पदोन्नती 
नागरी पुरवठा नाकारली. 
२. | श्री.शामसुंदर  संतुकराव | तहसिल कार्यालय, ३०/०६/१९६४ ।सर्व १६/०८/२०१४ । ३०/०६/२०२२ | २०१४ 
रामदासी, नायब | उस्मानाबाद धारण 
तहसिलदार, निवडणुक 
३. | श्री.रा.भा.केदारे, पुरवठा आयुक्त, | ०५/०९/१९६७ | अ.जा. | १८/०२/२०१५ । ३०/०९/२०२५ | २०१७ 
अधीक्षक मुंबई यांचे 
कार्यालय 
४. | श्री.विनोद नारायणराव काळे, | अजुंनी मोरगाव, | ३०/१०/१९७५ | इ.मा.व. | २२/१२/२०१६ | ३१/१०/२०३३ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी गोंदिया 
4 | श्री.निनाद अशोकराव लांडे, |अ परिमंडळ | ३०/०६/१९८३ | इ.मा.व | २२/१२/२०१६ । ३०/०६/२०४१ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी कार्यालय, नागपूर 
६ श्री.राजेश नरसिंगराव | देवळी, वर्धा ०५/०७/१९८२ | अ.ज. | २२/१२/२०१६ । ३१/०७/२०४० | २०२२ 
पुंजाल, निरीक्षण अधिकारी 
७  । श्री.संतोष मन्मथ सरडे, | उप आयुक्त | १९/०६/१९७७ । इ.मा.व. | ०१/०९/२०१८ । ३०/०६/२०३५ | २०२२ 
विभागीय गोदाम निरीक्षक  ।कार्यालय, 
(पुरवठा), पुणे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


८ श्री.गजानन नंदकिशोर | तहसिल १०/०८/१९८५ | SALA. | १९/०९/२०१९ | ३१/०८/२०४३ | २०२२ 
टेकाळे, निरीक्षण अधिकारी | कार्यालय, मेहकर, 
बुलढाणा 
९ श्रीम.अर्चना स.भगत, | तहसिल कार्यालय, ११/०३/१९८७ | अ.जाती | ०३/११/२०१८ । ३१/०३/२०४५ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी बाळापूर, जि. वैध 
अकोला 
7 श्री.सचिन ज्ञानोबा काळे, | जिल्हा पुरवठा] ०८/०५/१२८६ | खुला  । १९/०९/२०१९ । ३१/०५/२०४४ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
7 श्री.संदीप लक्ष्मणराव जाधव, | जिल्हा पुरवठा] ११/०९/१९८७ | खुला १९/०९/२०१९ । ३०/०९/२०४५ | २०२२ 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
92 श्री.रो.रा.माळकर, अधीक्षक । पुरवठा आयुक्त | २२/०९/१९७८ | खुला | ०२/११/२०२० । ३०/०९/२०३६ | 2022 
कार्यालय, मुंबई 
१३ | अर्चना वासुदेवराव निमजे, । अन्नधान्य वितरण | ११/०९/१९७८ | खुला  । २२/१२/२०१६ । ३०/०९/२०३६ | 2022 
निरीक्षण अधिकारी अधिकारी 
कार्यालय, नागपूर 
१४ श्री. व्यंकटेश & रावलोत, | तहसील कार्यालय | ११/०५/१९८७ | अनु. ०३/११/२०१८ । ३१/०५/२०४५ | 2022 
निरीक्षण अधिकारी पुसद, जि. जमाती 
यवतमाळ 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 


DESHMUKH 


Date: 2022.10.27 16:01:39 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता -२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५, दि.२७ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -५ 

तांत्रिक अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी हापूर प्रशिक्षित पात्र व इच्छुक अधिकारी/कर्मचा-यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम 
ज्येष्ठता यादी 

अ. | कर्मचारी/अधिकारी यांचे नाव, आक्षेप अभिप्राय 

क्र. पद, कार्यालय 

| . श्री.सचिन ज्ञा. काळे, ज्येष्ठता यादीमध्ये ज्येष्ठता क्र.१० वर | श्री.संतोष सरडे हे अव्वल कारकून संवर्गातील 


निरीक्षण अधिकारी, 
जिल्हा पुरवठा 
कार्यालय, उस्मानाबाद, 
दिनांक १/७/२०२२. 


श्री.संतोष मन्मथ US यांचे नाव नमूद 
आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार अव्वल 


कर्मचारी आहेत. ते दिनांक ३१/०९/२०१८ रोजी 
विभागीय गोदाम निरीक्षक, उप आयुक्‍त (पुरवठा) 


कारकून हे पद S-92 वेतनश्रेणीतील असून 
विभागीय गोदाम निरीक्षक हे पद 5-१३ या 
वेतनश्रेणीतीळ आहे. सदर कर्मचारी यांना 
अव्वल कारकून पदावरुन विभागीय गोदाम 


कार्यालय, पुणे या पदावर रुजू झाले आहेत. तथापि, 
त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांच्या 
आस्थापनेवरुन संवर्गबाहय बदलीने विभागीय 
आयुक्त, पुणे यांच्या आस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी 


निरीक्षक पदावर पदोन्नती दिली गेली 


कार्यमुक्त करण्यात आलेले असल्याने त्यांना 


नसून बदलीने सदर पदावर पदस्थापना 
देण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचारी 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांच्या आस्थापनेवर 
पुन्हा अव्वळ कारकून पदावर सामावून घेता येणे 


यांचा विभागीय गोदाम निरीक्षक या पदावर 


शाक्य होणार नाही, असे जिल्हाधिकारी, बीड यांनी 


धारणाधिकार राहणार नाही. त्यामुळे 


त्यांच्या दिनांक २०/११/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 


तांत्रिक अधिकारी या पदावरील त्यांची 
ज्येष्ठता राहणार नाही. 


महसूल व वन विभागास कळविले आहे. त्यामुळे 
श्री.सरडे यांचा ज्येष्ठता यादीमध्ये समावेश करण्यात 
आला आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


२. श्री.संतोष म.सरडे :- 
विभागीय गोदाम निरीक्षक, पुणे 
दिनांक ४/७/२०२२. 


प्रसिध्द करण्यात आलेल्या ज्येष्ठता यादीत 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१/६/२०२१ 


माझे नाव अ.क्र.१० वर आहे. अ.क्र. ४ ते ७ 


च्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र नागरी सेवा 


यांचा निरीक्षण अधिकारी संवर्गात कार्यरत 
असल्याचा दिनांक २२/१२/२०१६ 


दर्शविण्यात आला आहे. परंतु सदरचा 


(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. सदर नियमावलीतील 
नियम ४ येथे 


दिनांक मानीव दिनांक देण्यात आला 
असून 


ते प्रत्यक्षात निरीक्षण अधिकारी या पदावर 


Reda मानीव दिनांक निर्धारित करणे 
यासंदर्भात खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे. 


नियम ३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, पुढील 


दिनांक १९/९/२०१९ रोजी रुजू झाले 


पोटनियमात अंतर्भूत केलेल्या तरतूदीनुसार, सक्षम 


आहेत. मी  त्तांच्यापूर्वीच दिनांक 


प्राधिकारी शासकीय कर्मचाऱ्यास एखादे पद, संवर्ग 


१/९/२०१८ रोजी विभागीय गोदाम 


किंवा सेवा यामधील त्याच्या प्रत्यक्ष नियुक्तीच्या 


निरीक्षक पदावर रुजू झालेलो आहे. 


दिनांकापेक्षा वेगळा असा दिनांक संबंधित पदावरील 


त्यामुळे तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीवर वरील 
निरीक्षण अधिकारी यांच्याआधी म्हणजेच 


नियुक्तीचा मानीव दिनांक म्हणून नेमून देऊ शकेल 
आणि असा मानीव दिनांक निर्धारित करण्यात 


a. ४ वर वर्षनिहाय यादीवर 


आल्यावर, उक्त पद, संवर्ग किंवा सेवा यातील 


दर्शविण्यात यावे. माझे इच्छुकता वर्ष 
२०२२ दर्शविले आहे ते चुकीचे आहे. 
ज्येष्ठता यादीतील निरीक्षण अधिकारी 


त्याचा सेवाकाल त्या दिनांकापासून सुरु झाला, असे 
समजून त्याच्या ज्येष्ठतेची गणना केली जाईल. 
परंतु असे की, दोन किंवा अधिक व्यक्‍तींना एकच 


माझ्यानंतर रुजू झालेले असल्याने त्यांचे 


मानीव दिनांक निर्धारित केल्यास, अशा प्रकरणी थेट 


आधी माझे नाव समाविष्ट करुन Rood! 


भरतीने नियुक्‍त होणा-या कर्मचा-यास ज्येष्ठताक्रम 


वर्ष २०१८ नमूद करण्यात यावे. 


हा आयोगाच्या किंवा निवडसमितीच्या शिफारस 


मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 


क्रमानुसार निश्चित करावा आणि पदोन्नतीने नियुक्‍त 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


मुंबई यांनी दिनांक १/३/२०२२ व दिनांक 
३/३/२०२२ च्या आदेशानुसार निरीक्षण 
अधिकारी पदाच्या सेवा ज्येष्ठता यादया 
शासन परिपत्रक दिनांक २/६/२०२२ अन्वये 
रद्द केलेल्या आहेत. त्यामुळे निरीक्षण 
अधिकारी यांचा मानीव दिनांक मान्य 
करण्यात येऊ नये. श्रीम.अर्चना निमजे यांनी 
सन २०१८ साली हापूर प्रशिक्षण पूर्ण केले 
आहे व मी सन २०१६ साली पूर्ण केळे आहे. 
त्यामुळे माझे नाव श्रीम.निमजे यांच्यापूर्वी 
ज्येष्ठता यादीत समाविष्ट करावे. 

दिनांक १/८/२०१९ अन्वये पुरवठा निरीक्षक 
(गट क) संवर्गाची राज्यस्तरीय ज्येष्ठता 
यादी प्रसिध्द केळी आहे. ती नियमबाहय 
आहे. याबाबत पुरवठा निरीक्षक यांनी आक्षेप 
नोंदविले आहेत. सुधारित आकृतीबंधानुसार 
विभागीय गोदाम निरीक्षक हे पद मृत संवर्ग 
घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे माझ्या 
आक्षेपाचा विचार न झाल्यास मला भविष्यात 
पदोन्नतीसाठी अडचण निर्माण होऊ शकते. 
मी नमूद केलेल्या आक्षेपांचा विचार न 
झाल्यास इच्छा नसतांना सुध्दा मला 
न्यायाळयात दाद मागावी लागेल. तरी 
माझ्या आक्षेपांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार 
व्हावा. 


होणा-या कर्मचाऱ्यांचा ज्येष्ठताक्रम हा, पदोन्नतीच्या 
पदाच्या निम्न संवर्गातील ज्येष्ठतायादीतील त्याच्या 
क्रमानुसार निश्चित करावा. वरील तरतूदीनुसार 
अ.क्र४ ते ६ We अधिका-यांना निरीक्षण 
अधिकारी संवर्गात कार्यरत असल्याचा दिनांक 
२२/१२/२०१६ दर्शविण्यात आला आहे. 
तसेच सदर सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये संबंधित 

अधिकारी कार्यरत असलेल्या पदावर ज्या 
दिनांकास रूजू झाले आहेत, तो दिनांक व हापूर 
प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित केल्याचा दिनांक 
विचारात घेऊन त्यांचा ज्येष्ठता क्रमांक दर्शविला 
आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


३. | उप आयुक्त (पुरवठा) नागपूर 
दिनांक ४/८/२०१८ 
(श्री.गजानन नं.टेकाळे, 
निरीक्षण अधिकारी, अर्जुनी 


दिनांक 39/2/2092 रोजी प्रसिध्द 


श्री.गजानन नं.टेकाळे यांनी शास्त्रीय पध्दतीने 


केलेल्या अंतिम यादीमध्ये माझे नाव 
समाविष्ट A करता मला कनिष्ठ 
असलेल्या कर्मचा-यांना सेवा ज्येष्ठता 


मोरगाव, गोंदिया यांचा दिनांक 
३/१०/२०१८ रोजीचा अर्ज.) 


अन्नधान्याची साठवणुक व निरीक्षण या विषयाचे 
राजेंद्रनगर येथे दिनांक २३/११/२०१६ ते दिनांक 
२२/१२/२०१६ या कालावधीत प्रशिक्षण पूर्ण केले 


यादीमध्ये स्थान दिळे आहे. दिनांक 


असल्याने तांत्रिक अधिकारी पदाच्या सेवाज्येष्ठता 


३१/८/२०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात 


यादीमध्ये समाविष्ठ करण्याची दिनांक ३/१//२०१७ 


आलेली ज्येष्ठता यादी दुरुस्त करुन माझे 


अन्वये तहसिलदार, अर्जुनी मोरगाव, जि.गोंदिया 


नाव अनु.क्र.८ ला समाविष्ट करुन यादी 
प्रसिध्द करण्याची विनंती आहे. 


यांच्यामार्फत विनंती केली आहे. त्यामुळे सदर 
सेवाज्येष्ठता यादीत त्यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र 
८ येथे करण्यात आला आहे. 


४. | कु.अर्चनावा. निमजे, 
अधिक्षिका, 
अन्नधान्य वितरण 
कार्यालय, नागपूर 
दिनांक ७/७/२०२२ 


अधिकारी 


सेवा ज्येष्ठता यादीमध्ये तांत्रिक अधिकारी 


तांत्रिक अधिकारी पदाची दिनांक १/२/२०१९ ते 


पदाकरिता इच्छुकता दर्शविळेले वर्ष 
२०२२ नमुद केले आहे. मी माझे प्रशिक्षण 


दिनांक १/१/२०२२ ची सेवा ज्येष्ठता यादी तयार 
करण्याकरिता शासन पत्र दिनांक 94/2/2022 


यशस्वीरित्या पुर्ण केल्यानंतर दिनांक 


अन्वये इच्छुकता मागविण्यात आली होती. 


५/९/२०१८ च्या अर्जान्वये सन २०१८ च्या 
ज्येष्ठता यादीमध्ये नाव समाविष्ट 


तद्नुषंगाने प्राप्त झालेल्या इच्छुकता विचारात 
घेऊन इच्छुकता वर्ष सन २०२२ दर्शविण्यात आले 


करण्याबाबत विनंती केली होती. त्यामुळे 


आहे. सदरची सेवा ज्येष्ठता यादी ही प्रामुख्याने 


माझी तांत्रिक अधिकारी पदाकरिता 
इच्छुकता वर्ष सन २०१८ नमुद करावे. 


सेवा प्रवेश नियमानुसार निम्न पदावरील नियमित 
नियुक्तीचा दिनांक विचारात घेऊन तयार 
करण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुकता वर्ष 
बदलता येणार नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


श्री.गुरुनाथ यमाजी, तत्कालीन 
विभागीय गोदाम निरीक्षक, 
कोकण विभाग दि.६/७/२०२२. 


दिनांक २६/४/१९८२ रोजीच्या तांत्रिक 
अधिकारी सेवा ज्येष्ठता अधिसूचनेनुसार 


दिनांक ३१/०८/२०१८ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या 
यादीतील श्री.गुरुनाथ यमाजी, विभागीय गोदाम 


(प्रत्यक्षात सदरची सेवा ज्येष्ठता 
अधिसुचना नसून दिनांक २६/४/१९८२ 
रोजी प्रसिध्द झालेले तांत्रिक अधिकारी 


निरीक्षक, उप आयुक्त, (पुरवठा) कार्यालय, कोकण 
विभाग, नवी मुंबई हे मुलत: अव्वल कारकून 
आहेत. विभागीय आयुक्‍त, कोकण, कोकण विभाग 


पदाचे सेवाप्रवेश नियम आहेत.) मी तांत्रिक 
अधिकारी पदासाठी पात्र आहे. तरी 


यांच्या कार्यालयाने अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक 
०१/०१/२०१९ रोजीच्या प्रसिध्द केलेल्या सेवा 


दिनांक ३०/६/२०२२ रोजी प्रसिध्द 
झालेल्या प्रारुप सेवा ज्येष्ठता यादीस 
माझी हरकत नोंदवत 


आहे. 


ज्येष्ठता यादीमध्ये त्यांचे नाव अनु.क्र.१६५ दर्शविले 
आहे. तसेच तांत्रिक अधिकारी पदाच्या सेवाप्रवेश 


नियमानुसार अव्वळ कारकून संवर्गातील 
कर्मचाऱ्याला तांत्रिक अधिकारी पदावर पदोन्नती 
देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे श्री.गुरुनाथ यमाजी 
यांचा तांत्रिक अधिकारी पदाच्या सेवाज्येष्ठता 
यादीमध्ये समावेश करता येणार नाही. 


उप आयुक्त (पुरवठा) अमरावती यांचे दिनांक १३/७/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त ११ आक्षेप अर्ज - 


श्री.अमोल बा.पळसपगार, 
निरीक्षण अधिकारी, 
तहसिल कार्यालय, अकोला. 


श्री.पळसपगार यांनी विहित मुदतीत इच्छुकता न 
दर्शविता दिनांक १/७/२०२२ रोजी इच्छुकता 
दर्शविलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव सेवा ज्येष्ठता 
यादीत समाविष्ठ केळे नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


अधिकारी, तहसिल कार्यालय, 
मेहकर, जि.बुलडाणा. 


॥ | saree सु.देशमुख, श्री.शैलेश देशमुख यांनी विहित मुदतीत इच्छुकता न 
निरीक्षण अधिकारी, दर्शविता दिनांक १/७/२०२२ रोजी इच्छुकता 
तहसिल कार्यालय अचलपूर. दर्शविलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव सेवा ज्येष्ठता 

यादीत समाविष्ठ केळे नाही. 

॥) | कु.स्मिता शि.दळवी, श्रीम.स्मिता दळवी यांनी विहित मुदतीत इच्छुकता न 
निरीक्षण अधिकारी, दर्शविता दिनांक १/७/२०२२ रोजी इच्छुकता 
तहसिल कार्यालय, चांदूर रेल्वे. दर्शविलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव सेवा ज्येष्ठता 

यादीत समाविष्ठ केळे नाही. 

IV) | कु.चैताली यादव, श्रीम.चैताळी यादव यांनी विहित मुदतीत इच्छुकता 
निरीक्षण अधिकारी, न दर्शविता दिनांक १/७/२०२२ रोजी इच्छुकता 
तहसिल कार्यालय, मुर्तीजापूर. दर्शविलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव सेवा ज्येष्ठता 

यादीत समाविष्ठ केळे नाही. 

१) | श्री.विशाल वा.भगत, श्री.विशाल भगत यांनी विहित मुदतीत इच्छुकता न 
निरीक्षण अधिकारी, दर्शविता दिनांक ३/३/२०२२ रोजी इच्छुकता 
तहसिल कार्यालय, खामगाव. दर्शविलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव सेवा ज्येष्ठता 

यादीत समाविष्ठ केळे नाही. 

Vi) | श्री.गजानन टेकाळे, निरीक्षण मुद्दा क्र. ३ येथे स्पष्ट केल्यानुसार श्री.टेकाळे यांच्या 


नावाचा समावेश सेवा ज्येष्ठता यादीत अनु.क्र.८ 
वर करण्यात आला आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


Vil) | श्रीम.अर्चना स.भगत , निरीक्षण कु.अर्चना भगत यांनी विहित मुदतीत म्हणजेच 
अधिकारी, तहसिल कार्यालय, दिनांक २४/२/२०२२ रोजी इच्छुकता दर्शविली 
बाळापूर, जि.अकोला. आहे. परंतु जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला 


यांनी सदरची इच्छुकता उशिराने दिनांक 
१/७/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त, 
अमरावती यांच्याकडे पाठविळी आहे. यामध्ये 
कु.भगत यांचा दोष नसल्याने त्यांचे नावाचा 
Gara सेवा ज्येष्ठता यादीत अनु. क्र. ९ वर 
करण्यात आला आहे. 


दिनांक ३१/०८/२०१८ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या 
Vill) | श्री.सुधीर सा.धावडे, विभागीय यादीतील श्री.सुधीर धावडे, विभागीय गोदाम 
गोदाम निरीक्षक, अमरावती. निरीक्षक, उप आयुक्त, (पुरवठा) अमरावती विभाग, 
अमरावती हे मुलत: अव्वल कारकून आहेत. 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग यांच्या 
कार्यालयाने अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक 
०१/०१/२०१९ रोजीच्या प्रसिध्द केलेल्या सेवा 
ज्येष्ठता यादीमध्ये त्यांचे नाव दर्शविले आहे. तसेच 
तांत्रिक अधिकारी पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार 
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्याला तांत्रिक 
अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याची तरतूद नाही. 
त्यामुळे श्री.सुधीर धावडे यांचा तांत्रिक अधिकारी 
पदाच्या सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये समावेश करता 
येणार नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१९/ना.पु.१५ 


IX) | श्री.व्यंकटेश ना.रावलोड, Tapes रावलळोड यांनी दिनांक २/३/२०२२ 
निरीक्षण अधिकारी, पुसद. रोजी इच्छुकता दर्शविलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या 
नावाचा समावेश दि.०१/०१/२०२२ रोजीच्या 
सेवाज्येष्ठता यादीत अनु.क्र. १४ वर करण्यात आला 

आहे. 

>) | श्री.विलास तु. मुसळे, श्री.विलास मुसळे यांनी विहित मुदतीत इच्छुकता 
निरीक्षण अधिकारी, मोर्शी. न दर्शविता दिनांक १/७/२०२२ रोजी इच्छुकता 

दर्शविलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव सेवा ज्येष्ठता 
यादीत समाविष्ठ केले नाही. 

Xl) | श्री.जगदीश लिंगन्ना बारदेवाड अभिप्राय :- श्री.जगदीडा बारदेवाड यांची इच्छुकता 
निरीक्षण अधिकारी, तहसिल दिनांक २०/७/२०२२ रोजी शासनास प्राप्त झाली 
कार्यालय, गडचिरोली. आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव सेवाज्येष्ठता यादीत 

समाविष्ट केले नाही. 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 
DESHMUKH 
Date: 2022.10.27 16:01:58 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


